लातूर जिल्ह्यातील रेणापूर तालुक्‍यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.३९/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २९ एप्रिल, २०२१. 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअआऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/१८७६, दि.२१/०७/२०२०. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये लातूर जिल्ह्यातील रेणापूर तालुक्‍यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, लातूर यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, लातूर यांचा ठराव विचारात घेता, 
सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोत्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, लातूर यांचा ठराव विचारात घेऊन लातूर जिल्ह्यातील रेणापूर तालुक्‍यातील 
खालील रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून Sula करण्यात येत आहेत. 


(चिखळठाणाकडे) जाणारा 
रस्ता 


दर्जोन्नत करावयाची 
अ. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक एकूण लांबी दर्जोन्नती 
क्र. (कि.मी. नंतरचा क्रमांक 
शि । पांढरी ते तालुका सरहद्द ०/०० ते १/५०० ।१.५००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१०२ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.३९/नियोजन-२ 


Goad करावयाची 

अ. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक एकूण लांबी दर्जोन्नती 

क्र. (कि.मी.) नंतरचा क्रमांक 

२  ।जवळगाते तालुका सरहद्द ०/०० ते ४/७०० । ४.७०० कि.मी. मीण मार्ग-१०३ 
(चिखळठाणाकडे) जाणारा 
रस्ता 

३ | राज्यमार्ग-२३३ ते घनसरगांव | 0/00 ते 9/400 ।१.५०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१०४ 
तांडा रस्ता 

४. | फरदपूर ते गरसुळी शिव (ग्रामा- | 0/00 ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१०५ 
२७ पर्यंत) रस्ता 

५ ।चाडगांव ते जिल्हा सरहद्द ०/०० ते २/०० । २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१०६ 
(मुडेगांव कडे जाणारा) रस्ता 

६ । चाडगांव प्रजिमा-४ ते मोटेगांव ।०/०० ते १/५०० | १.५००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१०७ 
प्रजिमा-३ शिवरस्ता 

७. ।मोरवड ते नांदगांव शिव रस्ता | ०/०० ते ४/०० ४.००कि. मी. ग्रामीण मार्ग-१०८ 
राज्यमार्ग २३२-ते प्रजिमा-३ ०/०० ते २/५०० | २.५००कि. मी. ग्रामीण मार्ग-१०९ 
खानापूर रस्ता 

९. ।राज्यमार्ग २३२दवनगांव- ०/०० ते २/२०० | २.२००कि. मी. | ग्रामीण मार्ग-११० 
कुंभारी ते वंजारवाडी रस्ता 

laa o | घनसरगांव- इजिमा-९ ते ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१११ 
टाकळगांव रस्ता 

धि १ | घनसरगांव ते चुकारवाडी शिव । ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-११२ 
रस्ता 

१२ ।गरसुळी ते इजिमा ९-कामखेडा | ०/०० ते ५/०० । ५.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-११३ 
रस्ता 

१३ | गरसुळी ग्रामा-२७ ते रामा-२३२ | ०/०० ते ४/०० । ४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-११४ 
पळशी शीव रस्ता 

१४ | दवनगांव ते ग्रामा-२७ ते जिल्हा | ०/०० ते ५/०० । ५.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-११५ 
सरहद्द ( बर्दापूर कडे जाणारा) 
रस्ता 

१५ | दवनगांव ते प्रजिमा-३ ते कुंभारी | ०/०० ते ३/२०० | ३.२००कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-११६ 
शीव रस्ता 

१६ | दवनगांव ते वंजारवाडी रस्ता । 0/00 ते १/५०० | १.५००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-११७ 

१७ | मोटेगांव ते जिल्हा सरहद्द ०/०० ते ३/५०० । 3.400 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-११८ 
(धानोराकडे जाणारा) रस्ता 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.३९/नियोजन-२ 


quad करावयाची 

अ. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक एकूण लांबी दर्जोन्नती 
क्र. (कि.मी.) नंतरचा क्रमांक 
१८ | मोरवड ते टक्केवारी जिल्हा ०/०० ते ५/०० ५.००कि. मी. ग्रामीण मार्ग-११९ 

सरहद्द (नांदगांव कडे जाणारा) 

रस्ता 
१९ । दवनगांव ते वंजारवाडी ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१२० 

तलावाकडे जाणारा रस्ता 

एकुण लांबी ५६.१०० कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील लातूर जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 


रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५६.१०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३७२७.७१ --५६.१००) म्हणजेच 
३७८३.८१ कि. मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१ ०४२९१६१९१००७१८ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Prashant 
Vinayakrao Patil 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 


DN: c=IN, ० 


Government Of Maharashtra, ou=Public Works 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2,5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8c 


505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2021.04.29 16:33:03 +05'30" 


(प्रशांत पाटील) 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


२) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 


३) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. 
तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


४) जिल्हाधिकारी, लातूर 


५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद लातूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.३९/नियोजन-२ 


६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर. 
७) कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद (बां) उत्तर विभाग, लातूर. 
८) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
९) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

१०) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

११) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


